अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, संपूर्ण सहभःन 
व हक्कांचे संरक्षण ) अधिनियम, १९९५ 
नुसार मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण 
मुंबई, नागपूर, येथील कार्यालयातील 


पदांना आरक्षण लागू करणेबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन परिपत्रक क्रमांक एमसीटी १००३/१३९०/प्रक्र.१५७/परि.५, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक १३ ऑगस्ट, २००४. 


वाचा : १) केंद्र शासन अपंग अधिनियम, १९९५ अपंग व्यक्‍ती (समान संधी, 

हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम १९९५, दि. १.१.१९९६ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक एसआरव्ही १०९७/प्र.क्र.१२/ 

- ९७/१६ अ, दि. २.५.१९९८ । 

३) सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्रमांक अपंग १००१/६ प्र.क्र ३६/ 
२००२/१६-अ, दि. १०.५.२००२ 

४) . सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक, क्रिडा व विशेष सहाय विभाग परिपत्रक क्र, 
अपंग २००१/प्र.क्र.१९५/माग-१/सुधार, दि. २७.४.२००४ 


परिपत्रक 


अपंग व्यक्ती (समान संधी, हक्काचे संरक्षण व संपूर्ण सहभाग) अधिनियम, 
१९९५ हा फेब्रुवारी १९९६ पासून अंमलात आला आहे. या कायद्याची प्रमावीपणे 
अंमलबजावणी करावयाची असून सरळ सेवा भरतीने १) अंध / अल्पदृष्टी/दृष्टीक्षीपता १% 
(२) कर्णबधीर १% (३) अस्थीव्यंग १% अशा प्रकारे सर्व गट अ ते गट ड पदांसाठी 3% 
आरक्षण लागू करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने वयोमर्यादा ४५ वर्षे केली आहे. 
अपंग अधिनियम १९९५ च्या कलम ३२ व ३३ प्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातील मोटार अपघात 
दावा न्यायाधिकरण, मुंबई व नागपूर तसेच राज्य परिवहन अपील न्यायधिकरण, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील गट अ ते गट ड या पवावरील पदांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे 
आरक्षण लागू करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


S5ND:\2004\Aug\MCT-1003-1390-157-Transport 2 


mm 


Gc 


| 
! 
| 
ale 2 अपात्र अंशतः । एक / दोन पायास 
कर्णबधीर | अस्थीव्यंग | 
ग | असलेला 
सहा. लेख EYC)) अंशतः | एक / दोन पायास 
अधिकारी कर्णबधीर | अस्थीव्यंग 
_| असलेला 
सहा. प्रबंधक 3 2 अंशत: अंध | अंशत:  । एक पायास 
Ps कर्णबधीर | अस्थीव्यंग 
असलेला. | 
— 3 Z अपात्र 


अपात्र एक.पायास 


अस्थीव्यंग 


| 
i 


| 


Page 2 of 4 


ara 


ahaa 2 z अंशत: अंध | अंशत:  ।] एक पायास 
कर्णबधीर | अस्थीव्यंग 
असलेला 


दुभाषिक ३ 1५ 


ग्रंथपाल 


| ॑ | असलेला | 
1 ay | सहायक अधोक्षव अंशतः अंध | अंशतः . | एक पायास 
. कर्ण नधीर | अस्थीव्यंग॑ 
| असलेला 


उच्चलेखक अंशतः अंध | अंशतः । एक/दीन पायास 
निम्नश्रेणी कर्ण बधीर । अस्थीव्यंग 
, असलेला 
ll 


लेखक! ३  ।|२३४ दु 
| 


5 | लिपाक टंकलेखक अशतः अंशतः एक/ दान पायास 
जडत | | wha | sedan 
ee ae toss _ अल्पदृष्टी | बधीर! असलेला 


१७ 


Page 3 of 4 


i?" | अंधा | कर्णबधीर/ | अस्थीव्यंग 
अल्पदृष्टी : । बधीर असलेला 


४ | अंशतः अंध | अपात्र । एक पायास 
अस्थीव्यंग 
असलेला 


ह war शर Exam अपत् 


२२ 


RB 


र्ड 


अंशतः अंध; अंशतः । एक हात / एक 
| कर्णबधोर | पायास अस्थीव्यंग 

असलेला  .. 
अंशतः | एक हाल/ एक 
कर्णंधंधीर | पायास अस्थीव्यंग 

असलेला  ' 
एक हात/ एक 


शड अंशतः । अंशतः [| एकदोन पायास 


| 


पायास अस्थीव्यंग | 


| 


sade तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे मोटार अपघांतं दावा न्यायाधिकरण, मुंबई 
ब नागपूर येथील कार्यरत पदास प्रत्येकी १.या प्रमाणे 3% आरक्षण पूर्ण करुन वेळोवेळी 
अहबाल शासनास सादर करावा. 


| सदर परिपत्रक सामाजिक न्याय, क्रीडा कार्य ब विशेष सहाय्य विभाग व 
सामान्य प्रशासन. विभाग यांच्या सल्ल्याने ब अनोपरचारीक संदर्भ क्र. ८५४०४, दिनांक 


| 


$5\D\2004\Aug\MCT-1003-1390-157- Transport 2 


Page 4 of 4 


९.८.०४ व अनौपचारीक संदर्भ क्र. २६१/१६अ, दि.१२.८.०४ अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्रांचे राज्येपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने 


- Baran yo 


(आ. बा. 
जह Cs कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
- .मा. राज्यपाल यांचे उपसचिव, राजभवन; मुंबई. 

.. मा. ema ate as सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
.मा. उपमुख्यमंत्री यांचे उपसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
"मा मंत्री (परिबहन) यांचे'श्ञांजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
- 7. . मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, क्रीडा कार्य व विशेष सहाय्य विभाग यांचे खाजगी सचिव, 
__. मंत्रालय,मुंबई . 
AL राज्यमंत्री (परि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
- .. मा. राज्यमंत्री , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
«FH, लोक आयुक्त यांचे स्त्रीय सहाय्यक, मुंबई 
--अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
- _ अ्रधानं सचिव (परि), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
- प्रधान सचिव (अ.व सु.), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई | 
War सचिव; सामाजिक: न्याय, क्रीडा कार्य ब विशेष सहाय्य विभाग. यांचे स्वीय 
सहाय्यक, (सुधार-३) मंत्रालय, मुंबई 
wart सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय्‌ (अपिलेट साईट), मुंबई/नागपूर, 
-  प्रोमोनोटर्स आणि सिनीअर मास्टर, उच्च न्यायालय, मुंबई/नागपूर 
* . अध्यक्ष, मोटार अपघात कावा न्यायाधिकारण, मुंबई 
सदस्य, मोटार अपंघात दाबा न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर | 
"संब जिल्हयातील अतिरिक्‍त जिल्हा व: सत्र. न्यायाधिश तथा सदस्य मोसर अपघात 


“ __ तावान्यायधिकरणं 


— उपसचिव (आस्था-९) गूड विभाग, मंत्रालय, मुंबई ._ 
उपसचिद, सामाजिक न्याय, क्रीडा कार्व ब विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
- (आस्थापना कक्ष) न 
उपसचिव, सामान्य प्रशाशन विभाग, मंत्रालय, ae. . . 
प्रबंधक, मोटार अपंघांत दावा न्यायाधिकरण, मुंबई/नागपूर/ठाणे/पुणे 


